पुणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या कार्यालयीन इमारतीचे 
प्रलंबित विद्युत देयक अदा करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जेएलएम १३१५/प्र.क्र.१०८/तुरुंग २ 
दुसरा मजला, (मुख्य), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - ५ फेब्रुवारी, २०१६. 


वाचा : शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. विअप्र २०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग २ 
दिनांक १७ एप्रिळ,२०१५ 


प्रस्तावना :- 
पुणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या इमारतीचे १ वर्षापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहिलेले विद्युत देयक 
अदा करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

पुणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या इमारतीचे माहे फेब्रुवारी २०१४ ते माहे मार्च २०१५ या 
कालावधीच्या प्रलंबित विद्युत देयकाची रक्‍कम रुपये ३,९८,८२४/- (रुपये तीन लक्ष आठ्ठयाण्णव 
हजार आठशे चोवीस फक्त) एवढी रक्कम कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पुणे 
यांना अदा करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


यासाठीचा खर्च मागणी क्रमांक बी-५, मुख्य लेखाशीर्ष-२०५६ तुरुंग ( योजनेत्तर योजना) 
(००१) संचालन व प्रशासन (००)(०१) कारागृह निरीक्षणालय (२०५६००२६) दत्तमत (०6) दूरध्वनी, 
बील व पाणी शुल्क या लेखात्रीर्षाखाळी सन २०१५-१६ साठी उपलब्ध असलेल्या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


२. शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग २ दिनांक १७ 
एप्रिल,२०१५ सोबतच्या वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-एक, 
अ.क्र.६ नियम क्र. ४० अनुसार त्यातील अटींच्या अधीन राहून प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०२०५१७११२८३३२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jaysing L Pawara 


J a ys j Nn g L DN: c=IN, o0=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Pp a Wa fa cn=Jaysing L Pawara 


Date: 2016.02.05 17:10:53 +05'30' 


(ज.ल.पावरा) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १३१५/प्र.क्र.१०८/तुरुंग २ 


३. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मध्य विभाग), औरंगाबाद, 

४. अधीक्षक, पुणे मध्यवर्ती कारागृह, पुणे, 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

७. कोषागार अधिकारी, पुणे, 

८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे, 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 

१०. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

११. निवडनस्ती, तुरुंग-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


